आंतरराष्ट्रीय स्तरावर उल्लेखनीय कामगिरी करुन 
राज्याचे नाव उज्ज्वल केलेल्या महाराष्ट्र राज्यातील 
पदक प्राप्त खेळाडू व त्यांच्या मार्गदर्शाकांना रोख 
पारितोषिक देऊन गौरविण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : राक्रीधो-३६२२/प्र.क्र.१०४ (भाग-१)/क्रीयुसे-२ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई-४०० ०३२ 
दि. १४ सप्टेंबर, २०२२ 


वाचा: 


१) area शिक्षण व क्रीडा विभाग, झासन निर्णय क्रमांक : क्रीडायो २०१२ / 
प्र.क्र १५८/१२/क्रीयुसे - २; दि.०५.०२.२०१४. 


२) शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, शासन शुध्दीपत्रक क्रमांक : राक्रीधो २०१८ / 
प्र.क्र १०३/क्रीयुसे - २; दि.११.१०.२०१८. 


३) आयुक्त क्रीडा व युवक सेवा यांचे क्र क्रीयुसे/राष्ट्रकुल/रोखबक्षीस/२०२२-२३ /का-६ / 
३५९३ दि.२३.८.२०२२ रोजीचा प्रस्ताव 


प्रस्तावना- 


संदर्भाधीन क्र. १ व 2 येथील शासन निर्णयान्वये ऑलिंपिक,राष्ट्रकूल व आशियाई 
स्पर्धामधीळ पदक विजेत्या खेळाडूंना रोख पारितोषिके देवून गौरविण्याची योजना कार्यन्वित आहे. 
त्यानुसार दिनांक २८ जुले ते ०८ ऑगस्ट २०२२ या कालावधीत Hess - इग्लंड येथे संपन्न झालेल्या 
राष्ट्रकुल क्रीडा स्पर्धेत उल्लेखनीय कामगिरी करुन राज्याचे नाव उज्ज्वल केलेल्या महाराष्ट्र राज्यातील 
७ पदक प्राप्त खेळाडू व त्यांच्या क्रीडा मार्गदर्शक यांना रोख पारितोषिक देऊन गौरविण्याची बाब 
शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय: 


महाराष्ट्र राज्याचे क्रीडा धोरण, २०१२ अंतर्गत आंतरराष्ट्रीय स्तरावर उल्लेखनीय कामगिरी 
तसेच राज्याचे नाव उज्ज्वल केलेल्या महाराष्ट्र राज्यातील पदक प्राप्त खेळाडू व त्यांच्या मार्गदर्शकांना 
त्यांच्या नावासमोर दर्शविलेली रक्‍कम विशेष रोख पारितोषिक म्हणून मंजूर करण्यास शासन मान्यता 
देण्यात येत आहे -: 


अ.क्र खेळाडूचे नांव खेळ प्रकार प्राप्त पदक पारितोषिक रक्‍कम 
(रुपये लाखात) 
खेळाडू मार्गदर्शक 
Pa | 2 3 8 4 & 
णि अविनाश साबळे HAS CHA रौप्य ३०.०० ७.५० 
३००० मी. स्टिपलचेस 
२ aires set टेबल टेनिस सुवर्ण ५०.०० १२.५० 
(पुरूष दुहेरी) 


शासन निर्णय क्रमांकः राक्रीधो-३६२२/प्र.क्र.१०४ (भाग-१)/क्रीयुसे-२ 


अ.क्र खेळाडूचे नांव खेळ प्रकार प्राप्त पदक पारितोषिक रक्‍कम 
(रुपये लाखात) 
खेळाडू मार्गदर्शक 
| a | 2 3 8 4 & 
३ चिराग शोट्टी बॅडमिंटन (पुरूष दुहेरी) | सुवर्ण ५०.०० १२.५० 
मिक्स डबल रौप्य ३०.०० ७.५० 
8 कु. स्मृती मानधना क्रिकेट रौप्य ३०.०० ७.५० 
Sw महिला संघ 
4 कु. जेमिमाह राडिग्ज रौप्य ३०.०० ७.५० 
६ कु. राधा यादव रौप्य ३०.०० ७.५० 
७ श्री. संकेत महादेव सरगर वेटलिफ्टिंग रौप्य ३०.०० ७.५० 
५५ किलो (पुरूष) 
एकूण रक्‍कम २८०.०० (90.०० 
अक्षरी रू. तीन कोटी पन्नास लक्ष फक्‍त 340,00 


उपरोक्त नुसार एकूण G.340.00 लक्ष ( तीन कोटी पन्नास लक्ष फक्त) इतकी रक्‍कम आयुक्त, 
क्रीडा व युवक सेवा, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांच्या अधिनस्त ठेवण्यास शासनाची मान्यता देण्यात येत 
आहे. 


३. उपरोक्त बाबीकरीता होणारा खर्च "मागणी क्रमांक ई-३,२२०४- क्रीडा व युवक सेवा १०४ क्रीडा 
व खेळ (०९) (०६) ऑलिम्पिक, राष्ट्रकुल व आशियाई स्पर्धांमधील पदक विजेत्यांना रोख पारितोषिक देणे 
(२२०४ ५३२१)- ५० इतर खर्च” या लेखाशीर्षाखालील अर्थसंकल्पित तरतूदीमधून भागविण्यात यावा. 
सदरचे अनुदान ज्या प्रयोजनासाठी मंजूर करण्यात आले आहेत त्याच प्रयोजनासाठी खर्च करण्यात 
यावे. 


| उपरोक्त निधी आवश्यकतेनुसार व मान्य निकषानुसार खर्च करण्यात यावा. ज्यावेळेस 
निधी प्रत्यक्ष खर्च करावयाचा त्याच वेळी आहरित करावा. शासन लेख्याबाहेर बँक खात्यात हा निधी ठेवू 
नये. 


ii राज्य शासनामार्फत वेळोवेळी वित्त विषयक निर्गमित करण्यात आलेले विविध आदेश / 
नियम /झासन निर्णय, वित्तीय नियमावली करण्याच्या अधीन राहून उपरोक्‍त तरतुद वितरित करण्यास 
मान्यता देण्यात येत आहे. 


४. वित्त विभागाने वेळोवेळी दिलेल्या मार्गदर्शक सूचनानुसार वरील निधी खर्च करण्याबाबतची 
कार्यवाही करण्यात यावी. यासाठी लेखाधिकारी, क्रीडा व युवक सेवा, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांना 
आंहरण व संवितरण अधिकारी तर आयुक्त, क्रीडा व युवक सेवा, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांना नियंत्रक 
अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः राक्रीधो-३६२२/प्र.क्र.१०४ (भाग-१)/क्रीयुसे-२ 


& . 


सदर शासन निर्णय नियोजन विभागाच्या अनौ. सं. क्र. 243/989 दि.२६.८.२०२२ तसेच 


वित्त विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्रमांक अनौस.क्र.८४५/२०२२/व्यय-५,दि.०१.०९.२०२२ 


अन्वये प्राप्त झाळेल्या विभागाच्या सहमतीने निर्गमित करण्यात येत आहे. 


६. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२२०९१४१५३७२०९८२१ असा आहे. हा आदेशा 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


ae) 
vaya) 


१७ 
१८ 


) 
) 
) 
) 
१४) 
) 
) 
) 
) 
१९) 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
SUNIL SURYAKANT aa sa EE Dele Ae 


4.20=b52de42797 ba0b88d461 5daa9566ad8fa49d5063795020 
8576d69ab9dba313a9, pr 


=400032, st=! 
H A N J E rialNumber=345A2816550FE595955B3 1526C8E1A31863F6F9DC 
898D91E4543436BE8B73FDA, SUNIL SURYAKANT HANJE 


Date: 2022.09.22 11:19:54 +05'30' 


(सुनिल हंजे) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


मा.राज्यपाल यांचे सचिव 

मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

मा. उप मुख्यमंत्री यांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

मा.मंत्री (क्रीडा व युवक कल्याण) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
मा.राज्य मंत्री (क्रीडा व युवक कल्याण) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
मा.विरोधी पक्षनेता (विधानसभा / विधानपरिषद) यांचे स्वीय सहायक, मुंबई. 
मा. विधानसभा/विधानपरिषद सदस्य महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय 
प्रधान सचिव नियोजन विभाग मंत्रालय, मुंबई-३२. 

प्रधान सचिव वित्त विभाग मंत्रालय, मुंबई-३२. 

सचिव, शाळेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्राळय, मुंबई-३२. 

महालेखापाल (लेखा अनुज्ञेयता) -१/२, महाराष्ट्र , मुंबई/नागपूर. 
महालेखापाल (लेखा), महाराष्ट्र-१/२,महाराष्ट्र, मुंबई/नागपूर 

आयुक्त, क्रीडा व युवक सेवा, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

उपसंचालक, क्रीडा व युवक सेवा संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
उपसंचालक, क्रीडा व युवक सेवा, (क्रीडा संचालनालयामार्फत) 

वरिष्ठ कोषागार अधिकारी, पुणे. (संचालनालयामार्फत) 

वित्त विभाग (व्यय-५)/अर्थ-८/नियोजन विभाग (का.१४७१), मंत्रालय, मुंबई-३२. 
कक्ष अधिकारी (अर्थसंकल्प), शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
निवड नस्ती (क्रीयुसे-२). 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


